महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना 
या योजनांतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना 
सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२१ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५३/फ-९, दि.२४.०३.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ 

४. मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/१९-२०/१०२, दिनांक ०२.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना सन २०२१- 


२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२१ 
ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु,ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. 


त्यानुसार महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना या योजनेंतर्गत योजनेखालील ६ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला 
आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५३/फ-९ 


ARIS PRT Tae fades मंडळाकरीता वन विभागातील समयोजनाने/वर्ग करण्यात आलेल्या ६ 
पदांचा वेतन व भत्यांचा खर्च मुख्य शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, (०२) पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीव 
११० वन्यजीवन संरक्षण (00) (२०) महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना (09) (सर्वसाधारण) (२४०६- 
ए०९६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
मान्य होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च करावा. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०९१७२६४८४२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH ७,७५६ 


oe 1 an 
PRAKASH NARWANE fio sassus merase 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर/पश्चिम मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

६. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१०. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५३/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५३/फ-९, दिनांक-०९ सप्टेंबर, २०२१ 


सोबतचे विवरणपत्र 


(दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
| व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 111111 
मंडळ, नागपूर 
२ विभागीय वन अधिकारी, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, शकी 
नागपूर 
३ मुख्य लेखापाल, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 1 a 
४ लेखापाल, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 1 a 
षु लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 1 १_| 
& वाहन चालक i ae 
एकूण नि 
GAJENDRA NE eee ees 
PRAKASH NARWANE een ene प Sones 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


